चालू दरसूचीप्रमाणे निविदा स्विकृती व 
निविदा अधिक्य मंजूरी अधिकाराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण/२०१८- प्र.क्र.४७/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा: १) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकामधील परिच्छेद क्र.२१७ 
२) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकामधील परिशिष्ट ,४२अ.क्र.२०. 
३) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण/२०१८- प्र.क्र.४७/रस्ते-५ ,दि.१२/१०/२०१२ 
४) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे परिपत्रक क्र.डीपीडब्ल्यू १९९६/१६(बो/ 
लेखापरीक्षा, दि.२० सप्टेंबर, १९९७ 
५) शासन निर्णय क्र.- सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२ ,दि.२७.०९.२०१८ 


परिपत्रक:- 


शासनाने याबाबत दिनांक २०१८/०९/२७च्या शासन निर्णयान्वये निविदा स्विकृती व 
मंजूरी बाबत सविस्तर सूचना निर्गमित केल्या आहेत .तसेच सदर शासन निर्णयाच्या परिच्छेद 
क्र.६ मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आळे आहे की, “या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र शासन, 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची नियम पुस्तिका सहावी आवृत्ती११८४ आणि यापूर्वी 
निविदाविषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध शासन निर्णय/परिपत्रके हे अधिक्रमित 
करण्यात येत आहेत.” असे असताना सन १९९७ अथवा सन २०१२ मधील अधिक्रमीत झालेल्या 
परिपत्रकांच्या तरतुदींचा आधार घेत सक्षम स्तरावर निविदा स्वीकृतीचा निर्णय घेण्याचे टाळले 
जात आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी व सर्व मुख्य अभियंता/ 
अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता यांच्या कामकाजात व निर्णय प्रक्रियेत एकसमानता व 
सुसंगतता येण्यासाठी खालील सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत:- 


आदेश: 

१) निविदा लिफाफा क्र.१ उघडणे व निविदा लिफाफा क्र.२ उघडणे या दोन कृतीमध्ये फक्त 
तीन दिवसांचे अंतर असावे. निविदा लिफाफा क्र.२ उघडल्यानंतर निविदा स्वीकृती 
प्रस्ताव तीन दिवसाच्या कालमर्यादेत प्रादेशिक स्तरावर व पाच दिवसाच्या कालमर्यादेत 
शासन स्तरावर सादर करण्यात यावा. सक्षम प्राधिकारी ज्या दिनांकास निविदा स्वीकृत 
(Tender acceptance) करणार आहेत त्या दिनांकास प्रचलित असणाऱ्या दरसुचीप्रमाणे 
अद्ययावत किंमत ठरवावी व सक्षम स्तरावर निविदा स्वीकृत करावी. 

२) निविदा लिफाफा क्र.१, निविदा लिफाफा क्र.२ आणि निविदा स्वीकृती यात विलंब 
झाल्यास त्याची समर्थनीय कारणे जसे की न्यायळयीन प्रकरणे, तक्रार प्रकरणे 
इत्यादीबाबत सखोल माहिती अभिळेखावर ठेवावीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.४७/रस्ते-५ 


३) निविदा स्वीकृत करताना शासन निर्णय क्र. सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२, 
दि.२७/०९/२०१८ मधील कालमर्यादेचे काटेकोरपणे पालन व्हावे. 


सदरचे परिपत्रक आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥॥॥/१७9॥॥॥.9०५.॥)॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८११०१११४१३४५३१८ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


i signed by Chandrashekhar Prabhakar Joshi 
I: c= nment Of Maharashtra, ou=Public 
lorks , postalCode=400032, 

Chandrashekhar sirens 
25421 893d 1513ab2ea4a7f8c612a31ac748bd05a 

d b00efd5e22f2d25c9872e36d29, 

P fa b h a ka r J 0 ५ h | serialNumber=423be4ff70a89bfc945ec5e481b972d56 
8094459d7ff8219a1f968860a431f89, 
ccn=Chandrashekhar Prabhakar Joshi 
Date: 2018.11.01 11:44:45 +05'30" 


( चंद्रहोखर जोशी) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीसाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी-: 
१. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मुख्य सचिव कार्यालय ,मंत्रालय ,मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई 
४. महालेखापाल-१, मुंबई 
५. महालेखापाल-२, नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
७. सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई 
८. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,(विद्युतसह) 
९. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,मुंबई 
१०. संचाळक, उद्याने व उपवने ,मुंबई 
११. सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,(विद्युत/यांत्रिकी) 
अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन 
निर्णयाची प्रत अग्रेषित करावी. 
१२. मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता /पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ ,वरळी ,मुंबई 
१३. सर्व सह सचिव/उप सचिव /अवर सचिव /कार्यासन अधिकारी ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई 
१४. कार्यासन इमारती-२ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


